प्रशासकीय मान्यता- 


नाशिक येथे नवीन जिल्हा न्यायालयीन 
इमारत बांधण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.९७/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ४ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहा :-१)मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्य६०४७/१९७०(११)/१८३४,दि. १६.०८.२०१९ व 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०५४/१९७२(११ भाग-२)/९२,दि. १०.०१.२०२० चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांचे जा.क्र. इमारत/६८७१ सन २०१९, 
दि. ०६.०८.२०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना-: 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, नाशिक येथे ४४ कोर्ट हॉल असलेली नवीन जिल्हा 
न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट + तळमजला + ७ मजले) बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नाशिक येथे नवीन जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्याकरिता 
रु.१,७१,१७,००,०००/- (रुपये एक अब्ज एकाहत्तर कोटी सतरा लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या 
कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


र ७ 9 3 ७ 1 4 to} श्र & 8 ०/ श्‌ 


१०,३१,४०,०००/- 


२ । पाणी पुरवठा मलःनिस्सारण ४,५१,५२,७३०/- 
(बांधकाम खर्चाच्या ५%) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.९७/का-१३, 


३ | विद्युतीकरण 

अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ५%) ४,५१,५२,७३०/- 

बाहय विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) ५,४१,८३,२७६/- 

अग्निशामक यंत्रणा २५,००,०००/- 
एकूण (ओ) १,१५,९३,८३,३३६/- 


संकिर्ण बाबी 

१) कंपाऊंड वाल व गेट ५०,४०,०००/- 

२) अंतर्गत रस्ते 

३) मैदानाचा विकास 

वाहतूक व्यवस्था १५,००,०००/- 

५) इतर (सेवरेज, स्ट्रोमवॉटर, बगीचा इ.) ७५,००,०००/- 

६) माती परिक्षण व भूमी परिक्षण ५,००,०००/- 

७) सी.सी.ड्रेन वसी.डी. वक १०,००,०००/- 
एकूण (ब) ४,०५,४०,०००/- 


| 


— 
ष्य“ 


२,४०,००,०००/- 


१०,००,०००/- 


~~ 


०9८ 


= 
~~ 


वैकल्पिक बाबी 
रेनवॉटर हार्वस्टींगकरीता भूअंतर्गत वॉटर CH ५०,००,०००/- 


) 
२) वॉटर मेन स्टोरेज, पंपहाऊस व बोअर वेल ४०,००,०००/- 
) 
) 


g 
| 


वातानुकूलीत यंत्रणा ५,००,००,०००/- 
५) बाह्य स्वच्छता गृह १०,००,०००/- 
(६) एबी रुम, एरीया लायटींग, पंप, जनरेटर ५०,००,०००/- 


(७ सी.सी. टी.व्ही १५,००,०००/- 


र०णण7 


८) स्टोरेजकरीता काम्पॅक्टर १,००,००,०००/- 
(९)आर्कीटेक्वरल अँथेस्टीक ट्रीटमेट 2,00,00,000/- 


एकूण (क) १३,६५,००,०००/- 


प्रकल्प खर्च ()--(बो-(क) १,३३,६४,२३,३३६/- 


स्मिक खर्च ( बांधकाम खर्चाच्या ४%) ३,६१,२२,१८४/- 


गीन बिल्डींग कन्सेप्ट ( बांधकाम खर्चाच्या 4%) ४,५१,५२,७३०/- 


भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या १०%) १३,३६,४२,२३३४/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


(ड) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.९७/का-१३, 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

3) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

फ) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही. 

ग) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 
कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 

ह) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास, 
याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पद्धतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची 
कार्यवाही करावी, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, 
कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- 
राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३- मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत 
योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३-मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)”या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. मात्र,अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: १४/२०२०/इमा-२, दिनांक 
१७.०१.२०२०, नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक : १३५/१४४३, दिनांक ७.०९.२०१९, वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ५६४/१९/व्यय-५, दिनांक ९.०९.२०१९ आणि मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या दिनांक २८.०१.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/का-१३, विनियम,भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक-१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.९७/का-१३, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०५१११२२७६०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Anand Bharat Hodawadekar 

al a Nn h a [ a t DN: c=IN, o=Bombay High Court, ou=Judiciary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=73fc506cde4a9660a8d8a 1 bbbb09770620a8e04838 


H 0 d a W a d e ka i 14d28fc8eeee2d08fdc44d, cn=Anand Bharat Hodawadekar 
Date: 2020.02.05 11:18:13 +05'30' 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१)मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


AD 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा AERTS विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 
मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक. 
मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल झाखा,मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, मुंबई व नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 
१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, नाशिक. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) 

) 

) 

) 


3 
8 


& 
9 


os > 
Sy QO. oS Soe जट 


१६) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
१७) नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२.. 

१८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९) कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२०) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


